उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग “मागणी क्र.डब्लू-४, २२०५ 
कला व संस्कृती (०१) समित्या व समारंभ (०१)(०१) समित्या 
(arava) (२२०५ ०४५८) १०-कंत्राटी सेवा” या 
लेखाशीर्षाखाली सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षामध्ये निधी 
वितरित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन ज्ञापन क्रमांकः संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.८७/आस्था-२ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : ०४ ऑक्टोंबर, २०२२. 


वाचा :- शासन निर्णय क्रमांकःसंकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.८७/आस्था-२, दिनांक २१/०९/२०२२ 

ज्ञापन:- 

शिक्षण संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांना त्यांचे पत्र क्र.अर्थसं-२०२२-२३/(१०३/ २२)/ प्रमं/ 
०४५८-१०/लेखा-२/६६८४, दिनांक २२.०६.२०२२ अनुसरुन असे कळविण्याचे मळा आदेश आहेत की, 
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चरित्र साधने VHRM समितीवर बाह्य यंत्रणेकडून घेतलेल्या एक संशोधन सहायक व 
एक शिपाई अऱ्या दोन पदांच्या मानधनासाठी होणाऱ्या ₹३,२०,९३६/-(अक्षरी रुपये तीन लक्ष वीस हजार Away 
छत्तीस फक्त) इतक्या खर्चाच्या venta संदर्भीय शासन निर्णयाद्वारे प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. 
त्यानुसार येणाऱ्या खर्चासाठी ₹१,१६,०००/-(अक्षरी रुपये एक लक्ष सोळा हजार फक्त) इतका निधी याद्वारे उपलब्ध 
करुन देण्यात येत आहे. 


२. सदर खर्च, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग “मागणी क्र.डब्लू-४, २२०५ कला व संस्कृती (०१) समित्या व 
समारंभ(०१)(०१) समित्या (अनिवार्य) (२२०५ ०४५८) १०-कंत्राटी सेवा” खर्च या लेखाशीर्षाखाली सन २०२२-२३च्या 
उपलब्ध तरतूदीतून भागविण्यात यावा. 

३. उपरोक्त खर्च शासनाच्या प्रचलित कार्यपध्दतीनुसार करण्यात यावा. 

४. सदर ज्ञापन वित्त विभाग, अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक:९१०/व्यय/५, दिनांक २०.०९.२०२२ अन्वये दिलेल्या 
सहमतीस अनुसरुन निर्गमित करण्यात येत आहे. 


दष. सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक क्र. २०२२१००४१६२१२१२५०८ असा आहे. हे शासन ज्ञापन डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. Digitally signed by PRATAP PANDURANG 
LUBAL 
Date: 2022.10.04 16:22:48 +05'30' 
(प्र. पां. लुबाळ ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


शिक्षण संचालक, उच्च शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


शासन ज्ञापन HATH: संकीर्ण-२०२२/प्र.क्र.८७/आस्था-२ 


प्रत, 
१ 


) मा.मंत्री(उ. व तं. शि.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

) मा. राज्यमंत्री (उ. व तं. शि.) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

) प्रधान सचिव (उ. व तं. शि. विभाग), मंत्रालय, मुंबई. 

) प्रधान सचिव, वित्त विभाग (व्यय), मंत्रालय, मुंबई. 

) महालेखापाल (लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-|, मुंबई. 
) 

) 

) 

) 


A 


3 


oC 


Co 


4 


संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई. 

सह संचालक (उच्च शिक्षण), मुंबई विभाग, मुंबई. 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे. 

१०)अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

११) सदस्य-सचिव, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर चरित्र साधने प्रकाशन समिती, मुंबई (संचालक, उच्च व 
तंत्र शिक्षण, पुणे यांच्यामार्फत). 

१२) कक्ष अधिकारी वित्त विभाग (व्यय-५), मंत्रालय, मुंबई. 

१३) अवर सचिव (साशि-१), उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

१४) निवड नस्ती (आस्था-२). 


£33) 


“०? (२ ७. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


